RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


FOR 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक ३३ ] 


बुधवार , डिसेंबर २३, २०१५ /पौष २, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३२ , किंमत : रुपये १० . ०० 


असाधारण क्रमांक ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपा/ कार्या- ४ /म्हसळा/ २०१५ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश 
क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५ /प्र. क्र . १४ / कात- ६, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला ) 
चे कलम १०(१ ) खाली मी, शितल तेली-उगले , रायगड जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे म्हसळा 
नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती ( अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणेस्त्रियांसाठी 
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्गांच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
नपाप्र / कार्या- ४ /म्हसळा / २०१५, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १०, पोट -कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार 
करून मी , जिल्हाधिकारी, रायगड उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट- कलम ( २) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय व विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी केलेल्या 
क्रमांक साशा /कार्या-३ / नपा - २/ कावी-३२३ / २०१५ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी म्हसळा नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत : 


भाग एक - अ ( को .वि.पु.) - ४४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या = १७ 
( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ) अनुसूचित जाती = १ 
( ब) अनुसूचित जमाती = १ 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून ) = ९ 

( ४ ) उपरोक्त क्र . ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ) अनुसूचित जाती = 0 
( ब) अनुसूचित जमाती = ० 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ३ 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा 
वजा अ. क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) = ६ 

२ . त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५ / प्र.क्र . १४ / कात-६ , 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १०, पोट - कलम (१ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, जिल्हाधिकारी, रायगड याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास 
प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 

अनुसूची 


प्रभाग प्रभागाचे नाव 
क्रमांक असल्यास 


प्रभागाच्या व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु .जाती / अनु . जमाती 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती/ 
अनु .जमाती /नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


१ 


सर्वसाधारण खुला 


प्रभाग- १ म्हसळा खाडी , अब्दूल शकूर घनसार काम्प्लेक्स व हरगे बिल्डिंग, श्रीवर्धन- 

माणगाव रोड व एस . टी स्टॅण्ड, दिघी रोड आरडीसी बँक, सईद काझी, 
फवाद उकये यांचे घर . 


२ 


प्रभाग - २ जानसई नदी, नंदकुमार कळस यांचे घराकडून जहूर हूर्जूक , चौगले मोहल्ला रोड व सर्वसाधारण ( महिला ) 

जानसई नदिकडे जाणारा रस्ता , श्रीवर्धन -माणगाव रोड, जैन मंदिराकडून खारगाव 
खुर्दकडे जाणारा रस्ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २ , शके १९३७ 


अनुसूची -(चालू) 


( ४ ) 


__ ३ 


प्रभाग- ३ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


जानसई नदी म. साले हूर्जूक, नजीर सोंडे घर व दाऊद पेणकर , श्रीवर्धन- गोरेगाव 
रोड ते छोटा भाभी घरापर्यंत , इम्रान मुंगये, डॉ. जलाल दवाखाना , सलीम चोगले , 
दोंदीलकर बेकरी व जानसई नदीकडे जाणारा रस्ता. 


४ 


६ 


७ 


प्रभाग- ४ जानसई नदी चेकपोस्ट, डॉ . जलाल घरत व वसंतराव नाईक कॉलेज , अनुसूचित जाती 

श्रीवर्धन - गोरेगाव रोड, इकबाल साठवीलकर घर व सलीम बागकर 
प्रभाग- ५ श्रीवर्धन - गोरेगाव रोड, सावर नदीकडे जाणारा रस्ता, कादरी स्वा मील व बायपास सर्वसाधारण खुला 

रोड, पायऱ्यांचा रोड व अ. गफूर यांचे घर . 
प्रभाग- ६ श्रीवर्धन- गोरेगाव रोड, उंड्रे चाल व मुनीर दळवी यांचे घर, उमरोठकर गुरुजी यांचे सर्वसाधारण ( महिला ) 

घर , सदानंद करडे व भालचंद्र करडे यांचे घर. 
प्रभाग - ७ श्रीवर्धन - गोरेगाव रोड, सुधीर करडे यांचे घर ते गणपती मंदिर व धावीर मंदिर , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
दिनानाथ करंबे चाळ व शिंपी समाज मंदिर , महाड को - ऑप. बँक , 

( महिला ) 
सुरेश जैन व मुंगये बिल्डिंग नं. १५४९ . 
प्रभाग -८ श्रीवर्धन -गोरेगाव रोड ते ब्ल्यू स्टार मुंगये बिल्डिंग , प्रविण करंबे दुकान व इस्तीयाक सर्वसाधारण खुला 

जमादार घर , पश्चिमेस झुणका भाकर केंद्र , आरधना हॉटेल, गुरुव खाणावळ व 
देशी दारुचे दुकान, बाबाजान पठान घर , मुदगुल घर ते चोचे बिल्डिंग व श्रीवर्धन 
गोरेगाव रोड . 


९ 


प्रभाग- ९ । श्रीवर्धन-गोरेगाव रोड, सरकारी दवाखाना, सुशिल यादव व खराडे यांचे घर , 

अंजूमन हायस्कूलची मागील बाजू, हबीब चौगुले व कुडेकर बिल्डिंग, स्टेट बँक ते 
इदगाह व पाण्याची टाकी . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( महिला ) 


१० 


११ 


१२ 


प्रभाग-१० म्हसला-दिघी रोड, सुभान हलदे यांची इमारत, म. हूसेन पेणकर व इनायत घनसार सर्वसाधारण खुला 

यांचे घर , म्हसला- श्रीवर्धन रोड, राऊत डॉ . दवाखाना ते इब्राहिम पेणकर यांचे 

घरापर्यंत , जुना इलेक्ट्रीक बोर्ड, मुनीर हवालदार मज्जीद काझी यांचे घर . 
प्रभाग- ११ दिघी रोड व कब्रस्थान, दाऊद फकीर चाल, जुना एचपी गॅस ऑफीस, म्हैसकर सर्वसाधारण ( महिला ) 

चाळ , गिते घराकडून आतीक ऊकये घरापर्यंत , नजीर कोदरे घर , शिरशीकर चाळ 

व सकलप रोड, पाण्याचा ओढा . 
प्रभाग-१२ उमर मांडलेकर व अ . सलाम पेणकर यांचे घर , सलाम हूणूक व हसवारे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
कोटक यांचे घर , श्रीवर्धन माणगांव रोड , आशपाक इस्माईल कादरी व 

( महिला ) 
अ. रहीमान जामदार घर . 
प्रभाग -१३ अलिबाबा मकरानी बिल्डिंग व हूसेनमिया पठाण यांचे घर , रुहीना इन्तीयाज नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

घरटकर ते करदेकरांचे घर ते इदगहा ते बायपासकडे जाणारा रस्ता , रेस्ट हाऊस ( खुला ) 
व आयडीयल हायस्कूल, करीमखान साने व गुलाम नाईक हूसेनमियाँ पठाण 
यांचे घर . 


१३ 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - ४४ - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


अनुसूची - ( समाप्त ) 


(१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१४ 


१५ 


प्रभाग-१४ जुना न्यू इंग्लिश स्कूल , मदरसा लालमाती , कुंभारवाडा अंगणवाडी व दुर्गावाडीकडे सर्वसाधारण ( महिला ) 

जाणारा रस्ता, दुर्गावाडी चिराठी बेलदारवाडी झोपडपट्टी . 
प्रभाग-१५ चोचेबिल्डिंग , नाशिककर घर ते अशोक आडागले घर, मामा सावंत यांचे घर , सर्वसाधारण ( महिला ) 

पाण्याची टाकी व बायपास रोड, शिगवण घर , पाण्याची टाकी व बायपास रोड, 

अशोक सुतार , नरु बोरकर घर ते संत गोरोबा नगर . 
प्रभाग-१६ धने, गुरव व वेदक यांचे घर , उज्वल घोष यांचे घर व जंगल, दुर्गावाडी जंगल , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
बुधकर , म्हामूणकर व म्हात्रे बिल्डिंग . 

( खुला) 
प्रभाग-१७ सावर गावात जाणारा रस्ता व नदी व सावर बौद्धवाडी व सावर गाव करंडे अनुसूचित जमाती 

कंपाऊंड, आदिवासी वाडी व पाण्याची टाकी . 


१६ 


१७ 


टीप : 


___ (१ ) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढलेल्या चिठ्ठया ( लॉटस् ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 

( २) नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील. 


अलिबाग , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . 


शितल तेली -उगले 
जिल्हाधिकारी, रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


BY THE COLLECTOR OF RAIGAD DISTRICT 


No. Np/Mhasala /D -4 / 2015 / dated 21/ 10 / 2015 . — In exercise of the powers conferred on me by 
order Shi / TIF 371 / 79 -7034 /7 .06. 88 /2016 -& , frica 8C P084 of the State Election Commissioner, 
Maharashtra ; I, Sheetal Teli-Ugale , Collector, Raigad proposes to make the following draft order under 
sub -section ( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as the said Act ) to fix for the Mhasala 
Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area 
shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Caste , Scheduled Tribe , Backward Class 
of Citizen and Women (including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribe and the 
Backward Class of Citizen ) as the case may be, as shown in the schedule to the draft order bearing 
No. NP /D -4 /Mhasala/ 2015 , dated 9th October 2015 , was published as required by the provision to sub 
section ( 1) of section 10 of the information of the redent of Mhasala Nagar Panchayat. Adjudication 
taken according to receving objections to the said draft . I, The Collector of Raigad District, in exercise 
of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of section 10 of the said Act , hereby makes the 
following order namely : 


Order 


Whereas , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Konkan 
Division , Navi Mumbai by Maharashtra GovernmentGazette by order of HiCA HARTT / 06 |41- 3 / 97- 8 / 06101- 373 / 
P084 , Erich PS eo Po84 issued under sub -section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal 
Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the 
Mhasala Nagar Panchayat , the number of councilors to be elected and the number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women 
(including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens ) as shown below : 


eser 


... 


5 


1. The number of Councillors to be elected 

. .. 17 
2 . The number of Seats to be reserved , 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
3 . The total number of seats to be reserved for Women ... 

(Including the number of seats reserved for women belonging to 

the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). 
4 . Out of Seats at serial number 3 , the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens as shown in item at serial number 2 ( a ),(6 ) and ( c ), 
respectively , are as under , 

( a ) for the Scheduled Castes 
(6 ) for the Scheduled Tribes 

... ... 0 
( c ) for the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for Women 

as General Category (number of seats at serial number 3 
minus number of seats at serial number 4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


2 . Now , therefore in exercise of the powers conferred on me by order No. 1371 / 779 - 7084 / 97 . 07 . 81 
ol-& , GHI 3 TRE P084 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section ( 1) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchyats and Industrial Townships Act , 
1965 (Mah . XL of 1965 ). I, Sheetal Teli-Ugale, Collector of Raigad District, hereby fix the number and 
extent the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and 
Women ( including women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens), as the case may be , as shown in the Schedule to this order. 

3 . This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order. 


Schedule 


Ward 
No . 


( 1) 


( 4 ) 


1 


2 


Name of 

If the seat is 
the ward Extent of the ward 

reserved , for whom 
if any 

i.e. whether for S . C ./ S . T. 

or for Women 
(including S . C . Women 
S . T . Women or B . C .C . 

Women ) 
( 2 ) 

( 3) 
Prabhag - 1 North . — Mhasala Crick . 

General 
East. - Ashakur Ghansar Complex and Harge Building . 
South . — Shriwardhan Mangaon Road and S . T . Stand . 
West. — Dighi Road RDCC Bank Saied Kaji, House of 

Fauwad Uke . 
Prabhag 2 North . — River Jansai. 

General ( Female ) 
East. — House of Nandkumar Kalash to Jahur Hurjuk 

Chogle Mohalla Road and Road towards Jansai River . 
South . — Shriwardhan Mangaon Road . 
West . — From Jain Mandir to Road going towards 

Khargaon Khurd . 
Prabhag - 3 North . — Jansai River . 

General (Female ) 
East. — Houses of Mahamad sale Hurujuk Najir Sonde 

and House of Daud Penkar . 
South . — Shriwardhan -Goregaon Road to House of 

Chota Bhabhi. 
West. — Emam Mungaye , Hospital of Dr. Jalal, Saleem 

Chogle. Dondilkar Beckry and Road going toward . 

Jansai River . 
Prabhag -4 North . — Jansai River. 

Scheduled Caste 
East. — Check Post, House of Dr. Jalal and Vasantrao 

Naik College . 
South . — Shriwardhan -Goregaon Road. 

West. — House of Eqbal Sathvilkar and Saleem Bagkar . 
Prabhag -5 North . — Shriwardhan -Goregaon Road . 

General 
East. — Road going towards Sawar River . 
South . — Kadri Sawmill and bye Pass Road / 


3 


4 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३ , २०१५ / पौष २ , शके १९३७ 


(1) 


(2) 


(3 ) 


( 4 ) 


West. - Pairyacha Ohol and House of A . Gaffur Gantare . 


6 


Prabhag -6 


North . — Shriwardhan -Goregaon Road . 

General (Female ) 
East. — Chawl of Undre and House of Munir Dalvi. 
South . — House of Umrothkar Guruji . 
West. — House of Sadanand Karde and Bhalch Andra Karde . 


7 


Prabhag - 7 


8 


Prabhag -8 


North . — Shriwardhan -Goregaon Road. 

Backward Class of 
East . - House of Sudhir Karade to Ganpati Mandir and Citizens (Female ) 

Dhavir Mandir . 
South . — Chawl of Dinan AthKara ambe and Shimpi 

Community Mandir . 
West. — Mahad Co-operative Bank , Suresh Jain 

and Mungaye Building No- 1549. 
North . — Shriwardhan -Goregaon Road . 

General 
East. - Blue Star Mungaye Building , Shop of Pravin 

Karambe and House of Eshtiyak Jamadar . 
South . - House of Babjan Pathan , House of Mudgul to 

Choche Building . 
West. — Jhunka -Bhakar Kendra , Aaradhana Hotel, 

Gurav Khanawal and Country Liquer Shop . 
North . — Shriwardhan -Goregaon Road . 

Backward Class of 
East . — Govt. Hospital House of Sushil Yadav and house Citizens (Female ) 

of charade . 
South . — Back side of Anjuman High School,Habib Chogle 

and Kudekar Building. 
West. — State Bank to Eidgah and Water Tank . 


9 


Prabhag - 9 


10 Prabhag - 10 North . - Mhasala Dighi Road , Building of Subhan Halwe. General 

East . — House of mohd.Husain Penkar and enayat ghansar. 
South . — Mhasala - Shriwardhan Road , Hospital of 

Dr. Raut to House of Ibraim Penkar . 
West. - Old Electric Board and House of Muneer Hawaldar 

and Majid Kazi . 
11 Prabhag - 11 North . — Dighi Road and Kabrastan 

General (Female ) 
East . - Old Chawl of Daud Fakir . H . P . Gas Office , Mhaiskar . 

Chawl, House of Gite to House of Atikukaye . 
South . — House of Najir Kodre , Chawl of Shirsekar and 

Sakalap Road . 
West. — Water Cannal. 


12 


Prabhag - 12 


North . - Houses of Uttam Mandlekar and A . Salam Penkar. Backward Class of 
East. — House of Salam Hurjuk and Hasware Kotak Citizens (Female ) 
South . – Shriwardhan -Mangaon Road . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


13 


West. — Houses of Ashpak Ismail Kadri and A . rehman 

Jamadar . 
Prabhag- 13 North . — Alibaba Makrani Building and House of Hussain Backward Class of 
Miya Pathan . 

Citizens 
East . - Rahina Imtiyaj Gharatkar to House of 

Kardekar to Eidgah to Road going 

towards bye Pass. 
South . Rest House and Ideal School. 

West. — Karim Khan sane and Gulam Naik . 
Prabhag - 14 North . — Madarsa lal Mati. 

General (Female ) 
East. - Old new English School, Kumbhar Wada 

Aanganwadi and Road going towards Durgawadi. 
South . — Durgawadi Chirathi. 
West. — Beldarwadi Slum . 


14 


15 


General (Female ) 


Prabhag - 15 North . — Choche Building, House of 

Nashikkar to House of Ashok Adhagale . 
East. - House of Mama Sawant, Water Tank 

and bye Pass Road . 
South . — House of Shigwan , Water Tank and 

bye Pass Road . 
West. — Houses of Ashok Sutar, Naru Borkar 

to Sant Gorobanagar . 
Prabhag - 16 North . — Houses of Dhane. Gurav and Vedak . 


16 


Backward Class of 


East . - House of Ujwal Ghoshand Forest . 


Citizens 


South . — Durgawadi Forest 
West. — Budhkar , Mhamankar and Mhatre Building . 


17 Prabhag - 17 


Scheduled Tribe 


North . - Road going towards Sawargaon and River. 
East . — Sawar Baudhawadi and Sawargaon . 
South . — Karade Compound . 
West. — Aadivasi Wadi and Water Tank . 


Notes : - ( 1 ) The reservation indicated in the schedule for the Backward Class of Citizens and 
Women including seats reserved for Women belonging to S .C . S . T . or B . C . C . is as per the lots 
drawn on 7th October 2015 . 

( 2 ) A map of the Municipal Council showing the limits of the wards is available during office 
hours for inspection in the office of the Nagar Panchayat. 


Alibag , 
dated 21st October 2015 . 


SHEETAL TELI-UGALE , 

Collector of Raigad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २ , शके १९३७ 


परिशिष्ट - ७ ब 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपा / कार्या- ४ / तळा / २०१५ . - मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक . रानिआ/ नप- २०१५ /प्र.क्र . 
१४ / का -६, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. अधि . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केलेला ) चे कलम १० (१ ) खाली मी , 
शितल तेली- उगले रायगड जिल्ह्यांची जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे तळा नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, ( अनुसूचित जमाती 
आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
आणि नागरिकांचा मागास वर्गांच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक नपाप्र / कार्या- ४ / तळा / २०१५, दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा 
महा. अधि . ४० ) च्या कलम १०, पोट - कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व 
रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करून मी , जिल्हाधिकारी , 
रायगड उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी निम्नोक्त आदेश देत आहे , 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (१९६५ च्या महा. अधि . ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट - कलम ( २) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषदा प्रशासन संचालनालय व विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी केलेल्या 
क्रमांक साशा / कार्या- ३/ नपा -२ / कावी -३२३ / २०१५ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी तळा नगरपंचायतीच्या बाबतीत 
खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा 
निश्चित केलेल्या आहेत : 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या =१७ 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या = ८ 

( अ ) अनुसूचित जाती = २ 
( ब ) अनुसूचित जमाती = १ । 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ५ 
___ (३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्य स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
धरून ) = ९ 

( ४) उपरोक्त क्र . (३) पैकी वरील क्रमांक (२) ( अ), (ब), ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील = ४ 

( अ) अनुसूचित जाती = १ 
(ब ) अनुसूचित जमाती = निरंक 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ३ 

(५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा 
वजा अ. क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) = ५ 

२. त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५ / प्र. क्र . १४ / का- ६ , 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम १० पोट -कलम ( १ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, रायगड याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - ४४ - २ 


गा 


- 


जप 


रण 


का 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २३, २०१५ /पौष २, शके १९३७ 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल : 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे नाव 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक असल्यास प्रभागाच्या व्याप्ती 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती/ अनु . जमाती 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
या स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती / 
अनु. जमाती / नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


( ३ ) 


१ 


वडाची वाडी, पारधी आळी, पुसाटी वाडी 

सर्वसाधारण 
आनंदवाडी , वडाचीवाडी , जोड रस्ता पर्यंतची घरे , इंदापूर तळा रस्त्याची सर्वसाधारण ( महिला ) 
उत्तरेकडील घरे. 
बामणघर गोळवाडी, बामणघर बौद्धवाडी, चंडीका पेट्रोलपंप रस्त्याचा उत्तरेकडील अनुसूचित जाती 
भाग , आसारी हॉटेल पर्यंत . G. M. Vedak इंजिनियरिंग कॉलेज . 
वरचा मोहल्ला 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
पुसाटी ब्राम्हणआळी, कुंभार आळी 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
जोगवाडी 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
मधलीआळी, चंडीका कॉम्प्लेक्स परिसर 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 
शेळके आळी, कासारआळी, राधाकृष्ण मंदिर परिसर 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महीला ) 
चर्मकारवाडी , भिंगारे चाळ, कुरुपकर दवाखाना , वेतकर चाळ 

अनुसूचित जाती 

( महिला ) 
परीटआळी, चंडीका मंदिर , शासकीय गोदाम परिसर 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
राणेचीवाडी 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 
बौद्धवाडी , समर्थनगर 

सर्वसाधारण 
सोनार आळी, बाजारपेठ ( बळीचानाका ते मोदी तलाव रस्ता यांचा दक्षिणेकडील । सर्वसाधारण 
परिसर ) 
भोईरवाडी 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
तोरणे तर्फे तळेगाव , आदिवासीवाडी 

अनुसूचित जमाती 
फोडल आळी, मेठ मोहल्ला, दगडी शाळा परिसर 

सर्वसाधारण 
आंबेली आदिवासीवाडी, आंबेली बौद्धवाडी , मुढेंची वाडी , राणेचीवाडी, सर्वसाधारण ( महिला ) 
तळेगाव रस्त्याचा दक्षिणेकडील भाग . 


१७ 


टिप. 

(१ ) अनसचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनसचित जाती / अनसचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढलेल्या चिठ्ठया ( लॉटस ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 

( २) नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


अलिबाग , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५. 


शितल तेली - उगले 
जिल्हाधिकारी, रायगड , अलिबाग . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

BY THE COLLECTOR OF RAIGAD DISTRICT 


No. Np/ Tala / D -4 / 2015 ). — In exercise of the powers conferred on me by order shHIco / f7341 / 94 -2034 / 
9 . 57 . 88 /001.-& , Ghich 8C care po84 of the State Election Commissioner, Maharashtra , I, Sheetal 
Teli-Ugale, Collector Raigad proposes to make the following draft order under sub - section ( 1) of section 
10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 (Mah . 
XL of 1965 ) (hereinafter reffered to as the said Act ) to fix for the Tala , Nagar Panchayat, the number 
and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and to specify 
the ward reserved for Scheduled Caste , Scheduled Tribe , Backward Class of Citizen and Women 
( including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribe and the Backward Class of 
Citizen ) as the case may be, as shown in the schedule to the draft order bearing No. NP /D -4 / Tala / 2015 , 
dated 9th October 2015 , was published as required by the provision to sub section ( 1 ) of Section 10 of 
the information of the redent of Tala Nagar Panchayat. Adjudication taken according to receving 
objections to the said draft. I, The Collector of Raigad District, in exercise of the powers conferred on 
me by sub -section ( 1) of section 10 of the said Act , hereby makes the following order namely , 


Order 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Mumbai by Government Gazette by order # hich HARTT /DP411 -3 / 791-2 /colla 373 / 2084 
Farida 38 peak po 24 issued under sub section ( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Tala Nagar 
Panchayat, the number of councilors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number 
of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens) as shown below : 


1. The number of Councillors to be elected 


2 . The number of Seats to be reserved 

(a ) for the Scheduled Castes 


.. 


... 


... 


2 


(6 ) for the Scheduled Tribes 


( c ) for the Backward Class of Citizens 


3 . The total number of seats to be reserved for Women ... 

(Including the number of seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). 


4 . Out of Seats at serial number 3 , the number of seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens women as shown in item at serial number 2 (a ),(b ) and (c ), 
respectively , are as under : 


( a ) for the Scheduled Castes 


... 


... 


... 


1 


(b ) for the Scheduled Tribes 


(c ) for the Backward Class of Citizens 


ITT 10 - 37 (asl. fa . q.) — 88 – 737 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


5 . Number of seats reserved for women 
as General category (number of seats at serial number 3 
minus number of seats at serial number 4 ) 


2 . NOW , THEREFORE , in exercise of powers conferred on me by order No .1371 / 791- 70841 
7 . 995.08 / otot-& , facich 3 BTTRE P034 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub -section 
( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchyat and Industrial Township Act , 
1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Sheetal Teli -Ugale Collector of Raigad District , hereby fix the number and 
extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards 
in which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , and the 
Backward Class of Citizens), as the case may be , as shown in the Schedule to this order . 


3 . This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order : 


SCHEDULE 


Ward Name of 
No . the ward 

if any 


Extent of the ward 


If the seat is 
reserved , for whom 
i.e . whether for SC , ST. 

or for Women 
( including SC , Women 
ST Women or BCC 

Women ) 

( 4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


General 


1 
2 


Prabhag- 1 
Prabhag -2 


Wadachi Wadi, Pardhi Aali, Pusati Wadi. 
Anandwadi, WadachiWadi,Houses upto Cross Road , 
North Side of Indapur Tala road . 


General Female 


3 


Prabhag - 3 


Scheduled Caste 


Bamanghar Gaulwadi, Bamanghar Baudhwadi, 
Bamanghar Gaulwadi, Bamang 
North Side Road of Chandika Petrol Pump, Upto 
Aasawari Hotel, G .M .Vedak Engineearing College . 


4 


Prabhag - 4 


Warcha (Upper ) Mohhala . 


General Female 


Prabhag -5 


Pusati Brahman Aali , Kumbhar Aali. 


Backward class of citizen 


Prabhag -6 


Jog wadi. 


General (Female ) 
Backward Class of 


7 


Prabhag - 7 


Madhli (Middle )Aali, Chandika Complex Area. 


Citizens ( Female ) 


8 


Prabhag- 8 


Shelke Aali, Kashar Aali,Radhakrishna Mandir Area . 


Backward class of 


Citizens (Female ) 


9 


Prabhag - 9 


Charmakar Wadi, Bhingare Chal, Kurukkar Hospital, Scheduled Caste (Female ) 
Vetkar Chal. 


General Ladies 


10 Prabhag - 10 Parit Aali, Chandika Mandir Govt. Godown Ara . 
11 Prabhag- 11 Ranichi wadi. 


Backward class of 
Citizens (Female ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५/ पौष २, शके १९३७ 


१३ 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


General 
General 


12 Prabhag- 12 Baudhawadi, Samartha Nagar 
13 Prabhag - 13 Sonsr Aali ,Market Ai 

Sonsr Aali, Market Area (South Part of Balicha Naka to 

Modi Talav Road ). 
14 Prabhag - 14 Bhoir Wadi 


Backward Class of 

Citizen . 
Scheduled Tribe 

General 


15 
16 


Prabhag - 15 
Prabhag- 16 


Via Torne Tala Village , Aadivasi Wadi 
Fondal Aali, Met Mohalla , Dagdi Chal Parisar 


General Female 


17 Prabhag - 17 Ambeli Aadivashi Wadi, Ambeli Baudhawadi, Mundechi 

Wadi, Ranichi Wadi, South side of Talegaon Road . 


Notes : 

( 1) The reservation indicated in the schedule for the Backward Class of Citizens and Women 
including seats reserved for Women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 
7th October 2015 . 


( 2 ) A map of the Municipal Council showing the limits of the wards is available during office 
hours for inspection in the office of the Nagar Panchayat . 


Alibag , 
dated 21st October 2015 . 


SHEETAL TELI- UGALE , 

Collector of Raigad . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ /पौष २, शके १९३७ 

जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपा / कार्या- ४ / खालापूर / २०१५, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५. - मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश 
क्रमांक रानिआ/ नपा - २०१५/ प्र.क्र . १४ / कात-६, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला ) 
चे कलम १० (१) खाली मी, शितल तेली-उगले , रायगड जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे खालापूर 
नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल , त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, ( अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास वर्गांच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
नपाप्र / कार्या- ४/ खालापूर / २०१५, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , सर्व १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) च्या कलम १० , पोट -कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे 
उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार 
करून मी , जिल्हाधिकारी, रायगड उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे. 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम ९, 
पोट -कलम ( २) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषदा प्रशासन संचालनालय व विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी केलेल्या 
क्रमांक साशा/ कार्या- ३/ नपा -२ / कावी-३२३/ २०१५ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी खालापूर नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत : 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या = १७ 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या = १२ 

( अ) अनुसूचित जाती = २ 
( ब) अनुसूचित जमाती = ५ 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ५ 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून) = ९ 

( ४ ) उपरोक्त क्र . ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ), (ब ) व ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखन ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील = ७ 

( अ) अनुसूचित जाती = १ 
( ब) अनुसूचित जमाती = ३ 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग = ३ 
__ (५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा 
वजा अ. क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) = २ 

२. त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /नप-२०१५ / प्र.क्र . १४ / कात - ६ , 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम १० पोट- कलम (१ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, रायगड याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूची दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


न राजा 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


प्रभाग प्रभागाचेनाव 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक असल्यास प्रभागाच्या व्याप्ती 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती / अनु. जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
व स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती / 
अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 

( ४ ) 
१ खालापूर - १ वाल्मिकवाडी संपूर्ण, साबाईनगर , मीना राम पवार यांचे घरापासून ते 

अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
श्रीम. मजुला ढोले यांचे घरापर्यंत श्री . रमेश गायकवाड यांचे घरापासून ते 
बाळकृष्ण पडवळ यांचे घरापर्यंत , श्री . अभिजीत ठाकर यांचे घर ते कडलीक 
वाघमारे यांचे घरापर्यंत , साबाईनगर मधील कातलावरील सर्व घरे , सनिल 
मानकामे यांच्या घरापासून ते फॉरेस्ट कॉर्टरपर्यंत , संपूर्ण पोलीस लाईन , 
सोमेश्वर सोसा . चमचा कंपनी ते पारस कंपनी पेट्रोलपंप ते बागेश्वरी 

हॉटेलपर्यंतचा भाग . 
२ महड - १ जुना मुंबई- पुणे हायवे पासून महड गावाकडे जाणारा रस्त्याकडील घरे, संपूर्ण सर्वसाधारण ( महिला ) 

डोंगरकाळी आळी, गुरुव आळी, गणपत शिवराम पाटील यांचे घरापासून ते 
श्री . चंद्रकांत अंबू पाटील यांचे घर , श्री. पाठारे यांचे घर , शोभना पडवळे व 
मधुकर गुरव यांची चाळ ( बापदेववाडी ) शिवाजी रामू पाटील यांचे घर ते 

श्रीएरम यांचे घरापासून ते रमेश पाटील यांचे चाळीचा संपूर्ण भाग . 
३ महड -२ हरिश्चंद्र पवार यांचे घर ते सुनिल दापासे यांचे घरापर्यंत, बौद्धवाडा संपूर्ण , नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

गणेश दामू भोपी यांचे घरापासून ते बाळा पाटील यांचे घरापर्यंत , हरेश पाटील 
ते भुर्के यांचे घरापर्यंत , सिताराम दळवी यांचे फार्म हाऊस , मंगळे यांचे घर , 
अदिवासीवाडी संपूर्ण, अशोक धर्मा पाटील बागवाडीपूर्ण, गोंविद पाटील यांचे 

घरापर्यंतचा भाग . 
४ महड-३ जनार्धन वामन पाटील, पाटील आळी पूर्ण, ब्राम्हण आळी पूर्ण, रामदास गणेशकर सर्वसाधारण 

यांचे घरापर्यंतचा पूर्ण भाग . 
५ खालापूर-२ सोमेश्वर नगर ( संपूर्ण वसाहत ) करंजकर आळी संपूर्ण, जगताप वाडा, जोगावडा अनुसूचित जाती ( महिला ) 

वाडा संपूर्ण , सह सावरोली रस्त्याच्या पूर्वेकडील संपूर्ण भाग , श्री . सुभेदार यांचे 
फार्महाऊस पासून ते रोहिदास वाडा संपूर्ण, क्रांतीनगर संपूर्ण ते सिंधुताई गोखले 

वाड्यापर्यंतचा भाग . 
६ खालापूर - ३ कोर्टाच्या मागील भाग, मोरेवाडी संपूर्ण, खराळ आळी संपूर्ण, रविंद्र बाळू कदम अनुसूचित जमाती 

यांचे घरापर्यंत , साबाईनगर पैकी भाऊ पितळे यांचे घर ते त्रिभुवन यांचे घरे 

व अनुजा मालवणकर यांचे इमारतीपर्यंतचा भाग . 
७ खालापूर - ४ श्री. लक्ष्मीचंद जाखोटिया ( लखाशेठ) यांचे दुकानापासून ते संपूर्ण खडकआळी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

सौरभ भोसले यांचे घरापर्यंत , संपूर्ण सोनारआळी, शंकरमंदिरपर्यंत संपूर्ण भाग . 
शिरवलीवाडी शिरवली तर्फे बोरोटी संपूर्ण गाव व मठाची आदिवासी वाडीपूर्ण. 

अनुसूचित जमाती ( महिला ) 
९ वणवे-१ वणवे आदिवासी खोडावाडी, वणवे आदिवासी वाडी संपूर्ण, श्री . हरिश सोनावणे अनुसूचित जमाती ( महिला ) 

यांचे फार्म हाऊस पासून ते किशोर पवार यांचे घर तसेच धोंडू पार्टे यांचे घरापर्यंत 
( खालापूर -लिंबोडे रस्त्याच्या उत्तरेकडील संपूर्ण भाग )लिंबोडेगावातील श्री . रामचंद्र 
भासे यांचे घरापासून ते रामदास पवार यांचे घरापर्यंत . 


शकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


अनुसूची -( समाप्त ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१० 


११ 


१३ 


लिंबोडे-१ लिंबोडे प्राथमिक शाळेलगत श्री . बाळू सोनावणे याचे घरापासून ते तुकाराम खंडू अनुसूचित जाती 

पवार यांचे घरापर्यंत श्री . करवालो यांचे फार्महाऊस ते रामदास मारुती पारंगे 
यांचे घर, परशुराम मणेर यांच्या घरापर्यंत , बौद्धवाडा संपूर्ण, निंबोडे दांडवाडी मधील 

लक्ष्मण पवार यांचे घरापासून ते मिलीन नाईक यांचे घरापर्यंतचा पूर्वेकडील संपूर्ण भाग . 
लिंबोडे- २ लिंबोडे आदिवासी दाडवाडी पैकी गावात जाणाऱ्या रस्त्याच्या पूर्वेकडील घरे वगळून अनुसूचित जमाती 

उर्वरित सर्व घरे . 
वणवे-२ वणवे येथील सौ . स्मिता शिंदे यांचे फार्म हाऊस पासून दत्त मंदिर ते श्री . बळीराम सर्वसाधारण ( महिला ) 

मोरे यांचे घरापर्यंत . 
खालापूर- ५ खालापूरातील मसेल तलावाजवळील नवीन घाटवळ यांचे फार्महाऊस पासून ते सर्वसाधारण 

फडके यांचे घर तसेच घैसास ( समर्थ चौक ) ते संपूर्ण पाटील आळी, किशोर म्हात्रे 

यांचे बंगल्यापर्यंतचा भाग. 
खालापूर - ६ दत्ता लोहार यांचे घरापासून ते कालसेकर यांचे घरापर्यंत संपूर्ण चाळके आळी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

कालसेकर यांचे घरापासून ते सुनिल जाखोटिया, मारुती चाळके यांचे घरापर्यंत ( महिला). 

संपूर्ण भाग . 
खालापूर - ७ स्वामी समर्थ चौकामधील गणेशमंदिर ते महेश राठी दुकानापर्यंत तसेच फराठ आळी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

संपूर्ण, हनुमान मंदिर ते प्रकाश ( भाई ) बोदार्डे यांचे घर ते अनिल बोरिटकर यांचे ( महिला). 

घरापर्यंत . 
खालापूर -८ प्रफुल्ल खडकबाण यांचेबिल्डींगपासून ते मनोहर खोडे याचे घरापर्यंत ते प्रदिप सर्वसाधारण 

लिमये यांचे घरापर्यंत ( बाजारपेठेतील रस्त्याच्या पुर्वेकडील संपूर्ण भाग ) 
खालापूर -९ दिपक बोधार्डे यांचे घरापासून ते नंदा भोसले यांचे घरापर्यंत , प्रमोद गव्हाणकर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

यांचे घर , कुंभार आळी संपूर्ण, कुचेकर यांचे घर ते मनोज चोरघे यांचे घरापर्यंत ( महिला). 
( बाजारपेठेतील रस्त्याच्या पश्चिमेकडील संपूर्ण भाग ) 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


टिपा. 

(१) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह 
स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढलेल्या चिठ्ठया ( लॉटस) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 

( २) नगरपंचायत क्षेत्राचा प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


अलिबाग , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . 


शितल तेली - उगले 
जिल्हाधिकारी, रायगड- अलिबाग . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

BY THE COLLECTOR OF RAIGAD DISTRICT 


No. Np/Khalapur /D -4 / 2015 / dated 21/ 10 / 2015 . - In exercise of the powers conferred on me by 
order stHica IF 31/79 -7084 / 9 .08 . 88 / 0114 - , Garlic 8C tecaf Po84 of the State Election Commissioner , 
Maharashtra , I, Sheetal Teli -Ugale , Collector Raigad proposes to make the following draft order under 
subsection ( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayat and Industrial 
Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter reffered to as the said Act) to fix for the Khalapur 
Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area 
shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribe , Backward Class 
of Citizen and Women (including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribe and the 
Backward Class of Citizen ) as the case may be , as shown in the schedule to the draft order bearing 
No. NP/D -4 /Khalapur/ 2015 , dated 9th October 2015 , was published as required by the provision to sub 
section ( 1) of Section 10 of the information of the redent of Khalapur Nagar Panchayat. Adjudication 
taken according to receving objections to the said draft. I, The Collector of Raigad District , in exercise 
of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of section 10 of the said Act , hereby makes the 
following order namely : 


Order 


WHEREAS , the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Mumbai by Government Gazette by order High PISI / 00141- 3 /541- / 29|la . 373 / 2084 , 
GHID P9 P084 issued under sub -section [2 ] of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 [Mah . XL of 1965 ] has fixed for the Khalapur 
Nagar Panchayat , the number of councilors to be elected and the number of seats to be reserved for 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) as shown below : 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 


(2 ) The number of Seats to be reserved 

(a ) for the Scheduled Castes ... 
(6 ) for the Scheduled Tribes ... 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women ... ... 

(Including the number of seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ). 


(4 ) Out of Seats at serial number 3 , the number of seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens women as shown in item at serial number 2 (a ),(b ) and (c), 
respectively , are as under. 

(a ) for the Scheduled Castes ... 
(b ) for the Scheduled Tribes .. . 
(c ) for the Backward Class of Citizens ... 


(5 ) Number of seats reserved for women 
as General category (number of seats at serial number 3 
minus number of seats at serial number 4 ) 


ATT 30 - 37 (al. fa .q .) — 88 - 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


2 . NOW , THEREFORE , in exercise of powers conferred on me by order No. 317 / - 7084 / 7 . 57 . S / . 
col- s, fanich 3 TRE P084 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section ( 1) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchyats and Industrial Township Act , 
1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Sheetal Teli-Ugale Collector of Raigad District, hereby fix the number and 
extent wards into which the said Nagara Panchayat area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and 
Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, and the Backward 
Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this order . 

3 . This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order : 


SCHEDULE 


Ward Name of 
No. the ward 

if any 


Extent of the ward 


If the seat is 
reserved , for whom 
i.e . whether for S . C ./ S . T. 

or for Women 
( including SC , Woman 
ST Woman or BCC 

Woman ) 

( 4 ) 


( 1) 


(2) 


( 3 ) 


1 


Khalapur- 1 


Scheduled Tribe 

(Female ) 


Walmiki Wadi, Sabai nagar ,House of Minaram pawar to 
House ofManjula Dhole, House of Ramesh Gaikwad to 
House of Balkrushan Padwal,House of Abhijit Thakur 
to House of Pundlik Waghmare,All houses at Sabai Nagar 
Kakad , House of Sunil Mankame to Forest Quarters, 
Whole Police line , Someshwar society chamcha company 
to Paras Petrol Pump to Bageshree Hotel . 
Old Mumbai-Pune Highway to mahad village Road , 
Dongar koli Aali, Gurav Aali,House of Ganpat Patil to 
House of Chandrakant Aabu Patil .House of Pathare 
Chawl of Shobhana Padwale & madhukar Gurav 
(Bapdev Wadi),House of Shivji Ramu Patil to House of 
Yeram to Chawlof Ramesh Patil . 


2 


Mahad - 1 


General (Female ) 


3 Mahad - 2 


4 


Mahad - 3 


House of Harishchandra Pawar to House of Sunil Dapase , Backward class of 
Whole baudha Wada, House of Ganesh Damu Bhopi to 

citizens 
House of Bala Patil , House of Harish patil to House of 
Bhurke , Farm House of Sitaram Dalvi House of Mangale , 
Whole Aadivasi Wadi, Ashok Dharma Patil Bagwadi to 
House of Govind Patil. 
Janardhan Waman Patil,Whole Patil Aali,Whole 

General 
Brahman Aali to House of Ram das ganeskar 
Someshwar Nagar,Karanjkar Aali, Jagtapwada , 

Scheduled Caste 
Jogawdavwada , East Part of Savroli Road , Farm 

(Female ) 
House of Subedar to Rohidas Wada , Kranti Nagar 
to Sindhutai Gokhale Wada. 
Back side of Court, Whole More Wadi Whole Kharal Aali to Scheduled Tribe 
House of Ravindra Balu Kadam , Out of Sabai Nagar House 
of Bhau Pitale to House of Tribhuwan to Part of Anuja 
Malwankar Building 


5 


Khalapur-2 


6 


Khalapur - 3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


१९ 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


7 


Khalapur - 4 


8 


Shirawali 
Wadi 


9 Wanave - 1 


Shop of Laxmikant Jakhotiya ( Lakhaseth ) to Whole Khadak Backward class of 
Aali to House of Saurabh Bhosle , Whole Sonar Aali to 

Citizens 
Shankar Mandir . 
Via Shirawali Whole Village of Boriti,Whole Mathachi Scheduled Tribe 
Aadivasi Wadi. 

Female 
Wanave Aadivasi Khonda wadi,Whole wanave Aadivasi Scheduled Tribe 
Wadi. From farm house of Harish Sonawane to House of Female 
Kishor Pawar to House of Dhondu Parte (North side of 
Khalapur Nimbode road ) in Nimbode village House of 
Ramchandra Bhase to House of Ramdas Pawar . 
Near Nimbode Primary School, House of Balu Sonawane to Scheduled Caste 
House of Tukaram Khandu Pawar, Farm House of Shree 
karwalo to House of Ramdas Maruti Parange , House of 
Parshuram maner, Whole baudhawada in Nimbode 
Dandwadi, House of Laxman krushna Pawar to Eastern 
Part of Milind Naiks House 


10 Nimbode- 1 


11 Nimbode- 2 


12 Wanve -2 


13 Khalapur -5 


14 Khalapur -6 


Out of Nimbode Aadivasi Dandwadi- excluding House at Scheduled Tribe 
Eastern Part Remaining Whole Houses. 
Wanve - 2Farm House of Smita Shinde at Wanve to Datta General 
Mandir to House of Baliram More . 

Female 
Farm house ofGhatwal near mhasale Lake to House of General 
Phadke (Samarth Chowk ) to Whole Patil Aali to Bunglow 
of Kishor Mhatre 
House of Datta Lohar to House of Kalsekar , Whole Chalke Backward Class of 
Aali, House of Kalsekar to Sunil Jakhotiya Medical to Citizens (Female ). 
House of Maruti Chalke 
Ganesh Mandir at Swami Samarth Chowk to Shop of 
Mahesh Rathi, Whole Kharat Aali ,Hanuman Mandir to Citizens (Female ). 
House of Prakash ( Bhai) Bondarde to house of Anil Boritkar 
Building of Praful Khadakban to House of Manohar Khode General 
upto House of Pradip limaye (Whole Eastern Part of 
Bajarpeth Road ) 
KHouse of Dipak Bondarde to house of Nanda Bhosle , Backward Class of 
House of Pramod Gavankar,Whole Kumbhar Aali, House Citizens ( Female ) 
of Kuchekar upto House of Manoj Chorge (Whole Eastern 
Part of Bajarpeth Road ) 


15 Khalapur- 7 


16 Khalapur-8 


17 Khalapur-9 


Notes : 

( 1 ) The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women 
including seats reserved for Women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 
7th October 2015 . 

( 2 ) A map of theMunicipal Council showing the limits of the wards is available during office hours 
for inspection in the office of the Nagar Panchayat. 


Alibag , 
dated 21st October 2015 . 


SHEETAL TELL -UGALE , 

Collector of Raigad . 


ATT 305 -37 (asl . fa .q.) — 88 – 337 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ /पौष २, शके १९३७ 

जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपा/ कार्या- ४ / माणगाव/ २०१५ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५. मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश 
क्रमांक . रानिआ/ नपा-२०१५/ प्र.क्र . १४ / कात -६, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केलेला ) 
चे कलम १०( १ ) खाली मी शितल तेली -उगले रायगड जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे माणगाव 
नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती, ( अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्गांच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
नपाप्र / कार्या- ४ / माणगाव / २०१५ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १०, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करून 
मी जिल्हाधिकारी , रायगड उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी निम्नोक्त 
आदेश देत आहे , 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ च्या महा. ४० ) च्या कलम ९ , 
पोट -कलम ( २) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषदा संचालनालय व विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी केलेल्या क्रमांक साशा/ 
कार्या- ३/ नपा- २/ कावी- ३२३ / २०१५ , दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी माणगाव नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत : 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या = १७ 
(२ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या = ८ 

( अ) अनुसूचित जाती = २ 
( ब) अनुसूचित जमाती = १ | 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गांच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून ) = ९ 

( ४ ) उपरोक्त क्र . (३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) मधील ( अ), ( ब), ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील = ४ 

( अ) अनुसूचित जाती = १ 
( ब) अनुसूचित जमाती = निरंक 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ३ 
(५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा राखून ठेवावायाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ . 
क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) = ५ 

२. त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /नप- २०१५/ प्र.क्र . १४ / का -६ , 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट - कलम (१ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, रायगड याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या भागांमध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास 
वर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


का 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३ , २०१५ / पौष २ , शके १९३७ 


- 


अनुसूची 


< 


प्रभाग प्रभागाचे नाव 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक असल्यास प्रभागाच्या व्याप्ती 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती / अनु . जमाती 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
या स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती/ 
अनु . जमाती / नागरिकांच्या 

मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 
(१ ) (२ ) 
१ उतेखोल -१ कालवा रोडचा पूर्वेकडील भाग, निजामपूर रोडचा उत्तरेकडील भाग, टेंबे वाडा, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

एकतानगर परिसर , नाणोरे आदिवासीवाडी, उतेखोल आ . वाडी, अमित कॉम्प्लेक्स ( महिला). 

परिसर , आरोग्य कर्मचारी बिल्डींग . 
२ उतेखोल - २ क्रांतीनगरचा पुर्वेकडील भाग , आश्रमशाळेकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा दक्षिणेकडील सर्वसाधारण ( खुला ) 

भाग , समर्थनगर, मैत्रीपार्क परिसर, म . गांधी मेमोरीयल हॉल मागील परिसर , 

दत्तनगर व पाण्याचे टाकीजवळील परिसर . 
३ उतेखोल- ३ साईनगर सकपाळ चाळ, साईनगर पूर्व, वाकडाई नगरचा उत्तरेकडील भाग, सर्वसाधारण ( महिला ) 

कालव्याचा पुर्वेकडील भाग , साईनगर परिसर . 
४ उतेखोल - ४ वाकडाईनगर दक्षिणेकडील भाग, उतेखोल मुळ गाव, डोंगरकोळी- महादेवकोळी अनुसूचित जमाती 

समाज मंदीर , वाकडाई मंदिराकडे जाणारा रस्ता, मंदीर परिसर , कालव्याचा पुर्वेकडील ( सर्वसाधारण ) . 

भाग ते काळनदीपर्यंत , उतेखोल आ . वाडी . 
५ उतेखोल -५ तलाठी भवन, रोटरी बगीचा, सैनिक विश्राम गृह विद्यानगर परिसर पूर्व भाग , अनुसूचित जाती 

नितीष अर्पाटमेंट , अविष्कार अपार्टमेंट , बुटे कॉम्प्लेक्स , वंदन अपार्टमेंट, साबळे ( सर्वसाधारण ). 
हायस्कूल परिसर , कचेरी रोड दक्षिणेकडील भाग, रेल्वेलाईन ते काळनदी , जुने 
तहसील कार्यालय परिसर , शासकीय गोडाऊन मागील परिसर , कालव्याकडील 

श्री. काळे यांचे घराकडील पश्चिमेकडील भाग. 
६ उतेखोल - ६ मुंबई महामार्ग पुर्वेकडील भाग ते कचेरी रोड दक्षिणेकडील भाग , मच्छी मार्केट ते सर्वसाधारण ( महिला ) 

नदीपर्यंतचा परिसर , गुण दक्षता नियंत्रण ( बांधकाम विभाग) विभाग कार्यालय , 
गोविंदा कॉम्प्लेक्स , महसूल कॉलनी परिसर , नगर पंचायत कार्यालय परिसर , 
वंदना अपार्टमेंट, सनगे चाळ , नितीष अपार्टमेंटसमोरील भाग ते काळनदीपर्यंत . 
श्रीमानजी कॉम्प्लेक्स , श्रीजी रेसीडन्सी, मुकादम कॉम्प्लेक्स , आशियाना अपार्टमेंट , 
ग्रीनपार्क रेसीडन्सी बिल्डींग व मागील परिसर ते रेल्वे पुलापासून उत्तर पश्चिम 

भाग . 
७ उतेखोल - ७ कचेरी कॉर्नर ते शिवाजी नगर ( श्रीमानजी कॉम्प्लेक्सचे पश्चिमेकडील भाग) मुंबई- सर्वसाधारण ( खुला ) 

गोवा महामार्गाचा पुर्वेकडील भाग ते निजामपूर रोड कॉर्नर , राजस्थान कॉलनी , 
धनसे बिल्डींग, रामचंद्र प्लाझा, रोहेकर कॉम्प्लेक्स व मागील परिसर , प्रणव प्लाझा , 
गावडे बिल्डींग , हिमसागर बिल्डींग, हॉटेल गौरी परिसर , निजामपूर रोड रेल्वेलाईन 

पुल . 
८ उतेखोल -८ कचेरी रोड रेल्वे पुल, इशरत प्लाझा , मंगलमुर्ती कॉम्प्लेक्स ते श्री . डॉ . भावे यांचे सर्वसाधारण ( खुला ) 

घरापर्यंत ( पोलीस वसाहतीचे मागील बाजू ) , नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीकडे 
जाणाऱ्या रस्त्याकडील पूर्व- पश्चिम भाग , समर्थ नगर पुर्ण ( कालव्यापर्यंत ) श्री . सतिश 
शहा यांचे घरापर्यंत , नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत परिसर, विकास कॉलनी 
साई मंदीरापासून ते श्री . कुंभार यांचे घर , श्री . वाढवळ , श्री . शेवाळे यांचे घराजवळील 
परिसर , आदर्श समता नगर (शिक्षक कॉलनी परिसर ), श्रद्धा इंग्लिश मिडीयम स्कूल 
ते रेल्वे लाईनपर्यंत . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


अनुसूची -( चालू) 


___ ( १) 


( २ ) 


( ४ ) 


१० 


११ 


उतेखोल- ९ श्री . कोदे यांचे घर , रा. जि . प. विकास कॉलनी शाळा परिसर, श्री . निंबाळकर सर्वसाधारण ( खुला ) 

यांचे घर, विकास कॉलनी परिसर , श्री . वैभवी वेदक यांचे घर , श्री . शिल्पा 
म्हामुणकर यांचे घराजवळचा परिसर, श्री . गणपत वाढवळ यांचे घराचा परिसर , 
उतेखोलवाडीचे मागील परिसर ( श्री . मुळे / श्री. बुटे यांचे घराजवळील) रा.जि. प. 
शाळा उतेखोल वाडी , श्री . जागडे यांचे घरापर्यंतचा परिसर , निजामपूर रोडचा 
श्री . राजपुरकर यांचे घरापासून ते श्री . शांताराम उभारे यांचे( रेल्वेलाईन पूल ) 

दक्षिण भाग, रेल्वे लाईनचा पुर्वेडकील भाग . 
उतेखोल - १० कालव्या जवळील बौद्ध विहार , शासकीय गोडाऊन जवळील परिसर, श्री. दिपील काटे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

यांचे घरापासून उतेखोलवाडी मागील रस्त्यापर्यंत , उतेखोलवाडी परिसर, बौद्ध विहार ( सर्वसाधारण ) 
ते निजामपूर रोड कालवा ब्रीज पर्यंत ( कालव्याची पश्चिमेकडील बाजू .) श्री . सोंडकर 
( बैठक हॉल परिसर ) श्री . तेटगुरे यांचे चाळीपासून ते पोटकालवा व निजामपररोड । 
पर्यंत , श्री . अशोक धनजी मेथा यांचे घराचा परिसर ते ( श्री . छाया विनोद मेहता यांचे 
घरापर्यंत क्रांतीनगर गायत्री किराणा स्टोअर्स ते श्री. दिनकर भिंगारे यांचे घरापासून ते 

श्री . नरेश रजपूत याचे घरापर्यंत ( कालव्याची पुर्व बाजू ) . 
उतेखोले - ११ निजामपर रोड कालावा पुल श्री . इंगावले, उभारे यांचे घरापासूनचा परिसर ते नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

बेलदारवाडी, बेलदारवाडी मागील बाजू ते रेल्वे लाईन , श्री . बी . टी . जाधव यांची ( सर्वसाधारण ) 
चाळीचा परिसर , मुंबई- गोवा महामार्ग स्वस्तिक कॉम्प्लेक्स , श्री . हेमंत शेट यांचे 
घरापासून मुंबई- गोवा महामार्गाचा पुर्व भाग मनंदीर स्वीटमार्ट (निजामूपर रोड कॉर्नर ) 
श्री . दोशी यांची राईस मिल परिसर , अंकुर कॉम्प्लेक्स , तुळशी वृंदावन , आई आशिर्वाद 
अपार्टमेंट , एकवीरा अपार्टमेंट , डॉ . मराठे यांचेहॉस्पीटलाच परिसर , शिंदे हॉस्पीटल, 
कर्जीकर बिल्डींग, विरेश्वर नगर , कुणबी भवन परिसर , निजामपूर रोडची काव्यापर्यंतची 

उत्तरेकडील बाजू . 
नाणोरे -१२ मुंबई-गोवा महामार्गाची पश्चिम बाजू , एकता पेट्रोल पंप परिसर , श्री . साबळे आण्णा सर्वसाधारण ( महिला ) 

संकुल, राठोड हॉस्पीटल , श्री . गणपत पात यांची इमारत , गणेश पॅलेस परिसर , 
माणगाव रेल्वे स्टेशन परिसर , नाणोरे मुळ गाव , नाणोरे बौद्धवाडी, नाणोरे मोहल्ला , 

नाणोरे गाव कालवा परिसर , गणेश नगर / संत गजानन महाराज मंदीर परिसर . 
खांदाड-१३ मातोश्री सहीस सेंटर , गोल्डन पार्क परिसर, मुंबई-गोवा महामार्गाची पश्चिम बाजू , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

महेंद्र गांधी यांचे घर , बालाजी कॉम्प्लेक्स , बालाजी मंदीर परिसर , बामणोली रोड ( महिला) . 
दक्षिण - उत्तर बाजू , चक्रपाणीकिराणा स्टोअर्स ते टी . एम . सी . कॉलेज , सद्गुरु पार्क , 
पाटणकर हॉस्पीटल परिसर डोंगरे कॉम्प्लेक्स परिसर, ते श्री . विरेश येरुणकर यांचे 
घरापर्यंत . एस . टी . स्टॅण्ड व दत्त मंदीर परिसर, शिंदे बिल्डिंग , फराग टॉकीज , दगडी 
बिल्डींग, मुंबई-गोवा महामार्गाची श्री . नंदलाल दोशी यांचे इमारती पर्यंतची पश्चिम बाजू , 
सरलादेवी मंगल कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्याची उत्तर बाजू, श्री . वेदपाठक , श्री . गावडे 
यांचे घराचा परिसर , पटेल सॉ मिल परिसर व मागील बाजू , श्री . बळवंत शिंदे ते 

श्री . चिंचाळकर यांचे घरापर्यंतचा उत्तरेकडील पोटकालव्याच्या पर्यंतचा भाग . 
खांदाड- १४ मुंबई-गोवा महामार्गाची पश्चिम बाजू श्री . विनायक अंबुर्ले यांचे घरापासून ते खांदाड नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

शेलार नाक्यापर्यंत , सरलादेवी मंगल कार्यालय परिसर , गणेश आंगण बिल्डींग, सिद्धी ( महिला). 
नगर पुर्ण परिसर , श्री . जावरे यांचे दुकानापासून मोर्बा रोडची पुर्ण उत्तर बाजू ते खांदाड 
आदीवासी वाडी, पंचायत समिती कार्यालय, उप जिल्हा रुग्णालय परिसर , खांदाड 
बौद्धवाडी, पोस्ट ऑफीस परिसर , धनसे बिल्डींग श्रीजी कॉम्प्लेक्स , सुरेश विश्व 
अपार्टमेंट , श्री . अशोक दादासाबळे यांचे घरामागील परिसर , शेलार नाका परिसर , 
जे. बी . डी. प्लाझा बिल्डींग , खांदाड गावांमध्ये जाणाऱ्या रस्त्याची श्री . चंद्रकांत य. पोवार 
यांचे घरापर्यंतची उत्तर बाजू, श्री . चंद्रकांत कदम यांचे घरापासून जाणारा रस्त्याची पुर्व 
बाजू संकल्पसिद्धी अपार्टमेंट मोर्बा रोड पर्यंत . 


१२ 


१३ 


१४ 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

अनुसूची -( समाप्त) 
( २ ) 

( ३) 


(१ ) 


१५ खांदाड -१५ मुंबइ - गोवा महामार्गाची पश्चिम बाजू काळ नदीपुलापासून हॉटेल कोकण क्राऊन सर्वसाधारण ( महिला ) 

पर्यंत , खांदाड गावामध्ये जाणाऱ्या रस्त्याची श्री . चंद्रकांत य. पोवार यांचे घरापर्यंतची 
दक्षिण बाजू व स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडे जाणारा रस्ता ( अॅड . जालगावकर यांचे 
घराची बाजू ) स्टेट बँक ऑफ इंडिया मोर्बा रोड ते श्री . शिगवण यांचे घरापर्यंतची 
दक्षिणेकडील बाजू ( गोदनदीपर्यंत ), सौ . सुखदा धुमाळ यांचे घरापासून ते रा.जि .प . 
शाळा खांदाड ते सोनभैरव मंदीरापर्यंत , खांदाड गाव खालची आळी, खांदाड मुळ 

गावची दक्षिण बाजू, श्री . हुजरे यांचे घरापासून ते श्री . नरेंद्र गायकवाड यांचे घरापर्यंत . 
१६ माणगाव-१६ काळनदी पुलापासून श्री . हाजीते यांचे घर ते जुने माणगावकडे जाणाऱ्या अनुसूचित जाती (महिला ) 

रस्त्याची उत्तर बाजू, श्री . परदेशी यांचे घर , रा.जि .प. शाळा , टोळ चेंबर्स परिसर , 
बाजार टेप , शासकीय विश्रामगृह परिसर, संगमेश्वर नगर , कुंभारवाडा, माणगाव 

मस्जिद मोहल्ला, माणगाव बौद्धवाडी, द. ग. तटकरे कॉलेज समोरील आ . वाडी . 
१७ भादाव-१७ भादाव मुळ गाव , भादाव बौद्धवाडी, भादाव आ . वाडी , कुंभे जलविद्युत प्रकल्प सर्वसाधारण ( महिला ) 

वसाहत, मुंबई- गोवा महामार्गाची काळ नदी पुलापासून ते ओंकार आयुर्वेदीक भवन 
पर्यंतची पुर्व बाजू , व अम्मू मोटर्स पासून मुंबई-गोवा महामार्गाची श्री. निलेश शेट 
यांचे घरापर्यंतची पश्चिम बाजू व माणगाव दिवाणी न्यायालयाकडे जाणारा रस्ता द. ग . 

तटकरे कॉलेजपर्यंत . 
टीप. 

(१) अनुसुचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढलेल्या चिठ्या ( लॉटस) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 

( २) नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


अलिबाग , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . 


शितल तेली - उगले, 
जिल्हाधिकारी, रायगड, अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३ , २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


BY THE COLLECTOR OF RAIGAD DISTRICT 


No . Np Mangaon / D - 4 / 2015 /dated 21 / 10 / 2015 . — In exercise of the powers conferred on me by 
order High TGA311 /24- 7034 /9 .59 .38 /pola .-& , GGHIC 8C Heap Pop4 of the State Election Commissioner, 
Maharashtra, I, Sheetal Teli-Ugale , Collector Raigad proposes to make the following draft order under 
sub - section ( 1 ) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial 
Township Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter reffered to as the said Act) to fix for the Mangaon 
Nagar Panchayat, the number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area 
shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribe , Backward Class 
of Citizen and Women (including Women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribe and the 
Backward Class of Citizen ) as the case may be , as shown in the Schedule to the draft order bearing 
No. NP/D -4 /Mangaon /2015 , dated 9th October 2015 , was published as required by the provision to 
sub -section ( 1) of section 10 of the information of the redent of Mangaon Nagar Panchayat. 
Adjudication taken according to receving objections to the said draft. I, The Collector of Raigad District , 
in exercise of the powers conferred on me by sub -section ( 1 ) of section 10 of the said Act , hereby makes 
the following order namely . 


Order 


Whereas, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Konkan 
Division , Navi Mumbai by Government Gazette by order ohiCA TOT / 121- 3 / 791- 7 / colla 373 / 2084 , FGHICH 
78 TLC OR P084 , issued under sub -section (2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 [Mah . XL of 1965 ] has fixed for the Mangaon Nagar 
Panchayat , the number of councilors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number 
of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens) as shown below : 


1 . The number of Councillors to be elected 

... ... 17 
2 . The number of Seats to be reserved 

(a ) for the Scheduled Castes ... 
(b ) for the Scheduled Tribes ... 

(c ) for the Backward Class of Citizens ... 
3. The total number of seats to be reserved for Women ... ... 

(Including the number of seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). 


4 . Out of Seats at serial number 3 , the number of seats reserved 
for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and ( c) 
respectively, are as under : 

(a ) for the Scheduled Castes ... 
(6 ) for the Scheduled Tribes ... 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for Women ... 
as General category (number of seats at serial number 3 
minus number of seats at serial number 4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ /पौष २, शके १९३७ 


२५ 


2 . Now Therefore , in exercise of powers conferred on me by order No. 1371/ -2024 / 7 . 01. S / oil-& , 
GHICA 3 BIHRE P024 of the State Election Commissioner ,Maharashtra read with sub - section ( 1) of section 
10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchyats and Industrial Township Act, 1965 (Mah . 
XL of 1965 ) I, Sheetal Teli-Ugale Collector of Raigad District, hereby fix the number and extent of the 
wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats 
shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and Women 
( including women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the Backward Class 
of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this order . 

3. This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of the Order . 


Schedule 


Ward Name of 
No . the ward , 

if any 


Extent of the ward 


If the seat is 
reserved , for whom 
i.e. whether for S . C ./ S . T . 

or for Women 
(including S . C . Women 
S . T . Women or B . C . C . 

Women ) 

(4 ) 


( 3 ) 


( 1) (2) 
1 Utekhol- 1 


2 


Utekhol- 2 


3 


Utekhol- 3 


4 


Utekhol- 4 


Canal Road East Area ,Nijampur Road North 

Backward Class of 
Area , Tembewada, Ektanar Area , Nanore Adivasiwadi, Citizens Women . 
Utekhol Adiwasiwadi, Amit Complex Area , Health 
Servent Buildings . 
Krantinagar East Area , Ashram School Road , South Area , General 
Samarth Nagar , Maitripark Area , Gandhi Memorial 
Behind Area , Dattanagar and Water Tank Surrounding 
Area . 
Sainagar Sakpal Chawl, Sainagar East , Wakdainagar General (Women ) 
North Area , Canal East Area , Sainagar Area . 
Wakdainagar South Area, Utekhol MulGaon , Dongarkoli - Scheduled Tribes 
Mahadeokoli Samaj Mandir , Wakdaidevi Temple Road , 
and Surrounding Area, Canal Road , East Area to Kal 
River , Utekhol Adivasiwadi, (Behind Wakdaidevi Temple ). 
Talathi Bahan , Children Garden , Sainik Vishram Gruh , Scheduled Caste 
Vidhyanagar East Area , Nitish Apartment, Avishkar 
Apartment , Bute Complex , Vandan Apartment, Sable 
Highschool Area, Kacheri Road south Area , Railway 
Line to Kal River , Old Tahasil Office Area , Government 
Godawn behind Area , Canal Near Shri Kale s Home 
West Area . 
Goa -Mumbai Highway East Area to Kacheri Road , South General (Women ) 
Area , Fish Market to Kal River Area , Quality Control and 
Vigilance Dept. Office , Govind Complex , Revenue Colony 
Area , Nagar Panchayat Office , Vandana Appartment, 
Sanage Chawl, Nitish Apartment Opposite Area to Kal River , 
Shrimanji Complex , Shriji Residency , Mukadam Complex , 
Asiyana Appartment, Green Park Residency Building 
Behind Area , to railway line north west area . 


5 


Utekhol -5 


6 


Utekhol-6 


ATT 106 - 37 (aol. fa .q .) — 88 - 8 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


7 


Utekhol-7 


8 


Utekhol- 8 


9 


Utekhol- 9 


Kacheri Corner to Shivaji Nagar ( Shrimanji Complex West General 
Area ) Highway East Area to Nijampur Road Corner , Rajastan 
Colony, Dhanse Building, Ramchandra Plaza , Rohekar 
Complex and Behind Area , Pranav Plaza , Gavade Building , 
Himsagar Building , Hotel Gouri Area , Nijampur Road Railway 
Line Bridge . 
Kacheri Road Railway Bridge , Ihrat Plaza , Mangalmurti General 
Complex to Dr. Bhave s Home, Madhyavarti Parashskiy 
Bhavan Building Road East and West Area , Samarth Nagar 
( to canal), to Satis Shah s Home, Madhyavarti Parashskiy 
Bhavan Building Area , Vikas Colony Sai Temple to Shri 
Kumbhar Home, Shri Nitin Wadaval, Shri Shevale Home s 
Area , Adarsh Samata Nagar ( Teacher Colony Area ), Shrdhha 
English Medium School to Railway Line . 
Shri Kodhe’s Home, RZP School Vikas Colony Area, Shri General 
Baburao Nimbalkar s Home, Vikas Colony Area , Shrimati 
Vaibhavi Vedak ’s Home, Shri Silpa Mhamunkar s Home 
Area , Shri Ganpat Wadval s Homes Area , Utekhol Wadi 
Behind Area (Near Shri Mule /Bute Home) R ZP School 
Utekholwadi, Shri Jagade Homes Area , Nijampur Road 
Shri Rajpurkar Home to Shri Shantaram Ubhare s Building 
(Railway Line Bridge ) NorthArea Railway Line East Area . 
Bouddh Vihar (Near Canal), GovernmentGodawn Area , Backward Class of 
Shri Dilip Kate s Home to Utekholwadi Behind Road Area , Citizens 
Utekhol Wadi Area , Bouddh Vihar to Nijampur Road Canal 
Bridge (Canal West Side) Shri Sondkar Baithak Hall Area , 
Shri Tetgure Chawl, Sub Canal to Nijampur Road , Shri Ashok 
Dhanaji Mehata s Home Area to Smt. Chhya Vinod Mehta s 
Home, Krantinagar Gayatri General Store to Dinkar 
Bhingare s Home, Shri Naresh Rajput Home(Canal East Area ). 
Nijampur Road Canal Brigde Shri Ingawale House to Beldar Backward class of 
Wadi, Beldarwadi to Mumbai-Goa Highway Swastika 

Citizens 
Complex , Shri Hemant Shet House, Mumbai-Goa Highway 
East Side Manmandir Sweetmart Near, Nijampur Road 
Corner, Tulsi Krundawan , Aashirwad Apartment , 
Dr. Marathe Hospital Area , Vireshwar Nagar Area , 
Nijampur Road North Side . 
Mumbai-Goa Highway West Side , Ekata Petrol Pump Area , General (Women ) 
Shri Sanjay Anna Sabale Sankul, Rathod Hospital, Ganesh Backward Class of 
Palace Area , Railway Station Area , Nanore Village , Nanore Citizens Women . 
Boudhhawada, Nanore Mohalla , Ganesh Nagar /Gajanan 
Maharaj Mandir Area . 


10 


Utekhol- 10 


11 Utekhol- 11 


12 Nanore - 12 


13 


Khandad - 13 Mumbai-Goa Highway West Side , Goldenpark Area , Balaji 

Complex , Balaji Mandir Area , Bamnoli Road North South 
Both Sides , ST Stand, Dattamandir Area Farag Talkies 
Area , Mumbai-Goa Highway West Side to Nandalal Doshi 
Building, Saraladevi Mangal Karyalay Road North Side, 
Patel Saw Mill Behind Side to Canal. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


२७ 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


14 Khandad - 14 Mumbai-Goa Highway West Side , Shri Vinayak Amburle Backward Class of 
Home to Khandad Shelar Naka , Saraladevi Mangal 

Citizens 
Karyalay Area , Shiddhi Nagar area , Panchayat Samiti Office , Women 
Shri javare shoap to Morba Road North Side, Khandad 
Adiwashiwadi, Surekh Vishwa Apartment, Post Office Area , 
JBD Plaza Building , Shelar Naka to Khandad Village North 
Side , to Shri Charidrakant Powar Home, Shri Chandrakant 

Kadam Home to Sankalp Shiddhi Apartment Morba Road . 
15 Khandad - 15 Mumbai-Goa Highway West Side, Kal Rever Bridge to Konkan General 

Crown Hotel Khandad Village South Side, to Shri Chandrakant (Women ) 
Powar Home, Shri Kadam home to SBI Bank Morba Road , 
Shri Shigawan House to Shri Dhumal house , Khandad 
village South Area , ZP School Khandad Area , Shri Ravindra 
Hujare to Narendra Gaikawad Home 


16 Mangaon - 16 Kal River Bridge from Shri Hajite home to Old Mangaon Scheduled 

Road North Side , Toll chembers area , Bajar Tep Area , Govt. Caste (Women ) 
Rest House Area , Sangameshwar Area , Kumbharwada , 
Mangaon Masjid Mohalla , Mangaon Bouddhawadi, 

Mangaon Adiwasiwadi 
17 Bhadav - 17 Bhadav Village , Bhadav Bouddhawadi, Bhadav Adiwasiwadi, General 

Kumbhe Damp Project colony , Mumbai-Goa Highway East (Women ) 
Side, Mumbai-Goa Highway West Side from Ammu Motor 
Garage to Nilesh Shet House, Mangaon Court , D . G . Tatkare 
College . 


Notes : 

( 1) The reservation indicated in the schedule for the Backward Class of Citizens and Women including 
seats reserved for Women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 7th October 2015 . 

(2 ) A map of the Municipal Council showing the limits of the wards is available during office hours 
for inspection in the office of the Nagar Panchayat . 


Alibag , 
dated 21st October 2015 . 


SHEETAL TELI-UGALE , 

Collector of Raigad . 


INT 105 - 37 (211. fq .q.) — 88 - 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 
क्रमांक नपा/ कार्या- ४ /पोलादपूर / २०१५, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . - मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश 
क्रमांक . रानिआ / नपा- २०१५ / प्र. क्र . १४ / का - ६, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधीत केलेला ) 
चे कलम १० (१ ) खाली मी शितल तेली - उगले रायगड जिल्ह्यांचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे पोलादपूर 
नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती , ( अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्गांच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
नपाप्र / कार्या- ४ / पोलादपूर / २०१५ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० ) च्या कलम १०, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार 
करून मी जिल्हाधिकारी, रायगड उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट -कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी 
निम्नोक्त आदेश देत आहे , 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ च्या महा. ४० ) चा कलम ९ , 
पोट -कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद, प्रशासन संचालनालय व विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांनी केलेल्या 
क्रमांक साशा/ कार्या-३ / नपा -२ / कावी-३२३ / २०१५, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी पोलादपूर नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत : 

( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या = १७ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या = ६ 

( अ) अनुसूचित जाती = १ 
( ब) अनुसूचित जमाती = 0 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून ) = ९ 
___ ( ४) उपरोक्त क्र . ( ३) पैकी वरील क्रमांक २( अ)( अ), (ब), ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 

( अ) अनुसूचित जाती = १ 
( ब) अनुसूचित जमाती = 0 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग = ३ 
(५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावायाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा 
वजा अ. क्र . ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 

= ५ 
२. त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५ / प्र.क्र . १४ / का - ६, 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० पोट-कलम ( १ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , रायगड याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून, ज्या भागांमध्ये अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३ , २०१५ / पौष २ , शके १९३७ 


अनुसूची 


( ३ ) 


००४ 


प्रभाग प्रभागाचे नाव 

आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
क्रमांक असल्यास प्रभागाच्या व्याप्ती 

कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनु. जाती/ अनु . जमाती 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
या स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती/ 
अनु. जमाती / नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ). 

___ ( ४ ) 
००१ पोर्टकोड, (२) सावंत कोड, ( ३) सावंतनगर 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
००२ (१) हनुमाननगर , ( २) सावित्रीनगर व आंबेडकरनगर रस्त्याचे उत्तरेकडील भाग अनुसूचित जाती ( महिला) 
००३ ( १) रोहीदासनगर , ( २) भैरवनाथनगर , उत्तरेकडील भाग व महिला सभागृहापर्यंत सर्वसाधारण ( महिला ) 

व त्याचे उत्तरेकडील भाग . 
( १) भैरवनाथनगर ( दक्षिणेकडील भाग २) बाजारपेठेतील उत्तरेकडील भाग, गणपती मंदिर सर्वसाधारण 

ते जयंत विठ्ठल शेठ यांचे घरापर्यंत व आनंदनगर रस्त्यांचे पूर्वेकडील भाग . 
००५ (१) प्रभातनगर (पूर्व) 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला ) 
००६ ( १) प्रभातनगर ( पश्चिम), ( २) जाखमातानगर 

सर्वसाधारण 
००७ (१) गोकुलनगर ते रस्त्याचे उत्तरेकडील भाग, ( २) सैनिकनगर उत्तरेकडील सर्वसाधारण 
००८ (१) सैनिकनगर दक्षिणेकडील, ( २) साईनाथनगर 

सर्वसाधारण 
००९ (१) तांबडभुवन, (२) गणेशनगर 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
००१० (१) मठगल्ली, (२) वरचा मोहल्ला 

सर्वसाधारण 
००११ (१) आनंदनगर (पूर्व) 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 
००१२ ( १ ) बाजारपेठ, शिरिष साबळे ते आनंदनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत 

सर्वसाधारण 
( २) मंगळ प्रभाकर शेठ यांचे दुकानापासून श्री . साबळे यांचे दुकानापर्यंत व 
पूर्वेकडील बाजारपेठ, ( ३ ) हनुमान मंदिर ते मनिलाल शहा यांचे दुकानापर्यंत 

व गंगामाता मंदिर ते शंकर मंदिर व सिद्धेश्वर आळी . 
००१३ (१ ) शिवाजी नगर बाजारपेठ ( पूर्वेकडील), ( २) शिवाजीनगर बाजारपेठ 

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( पश्चिमेकडील) . 
००१४ (१) मच्छिमार्केट शिवाजीनगर ( पूर्व) ते कॅप्टन विक्रम मोरे हॉलपर्यंत . 

सर्वसाधारण 
००१५ (१) शिवाजीनगर प्रभाकर शेठ यांचे दुकानापासून ते दिलीप साबळे यांचे घरापर्यंत , सर्वसाधारण ( महिला ) 

नाना- नानी पार्कपर्यंत . 
००१६ श्री. देवळे प्लॉट सहयाद्रीनगर ते मुंबई पोलीस वसाहत , मुंबई, गोवा हायवेपर्यंत . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
१७ ००१७ गाडीतळ, आदिवासीवाडी, लेप्रसी हॉस्पीटल . 

सर्वसाधारण महिला 


टिपा. 
____ (१) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढलेल्या चिठ्ठया ( लॉटस) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 

( २) नगरपंचायत क्षेत्राच्या प्रभागांची सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयात उपलब्ध राहतील. 


अलिबाग, 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ . 


शितल तेली - उगले , 
जिल्हाधिकारी , रायगड. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

BY THE COLLECTOR , RAIGAD DISTRICT 


No. Np ./ Poladpur / D - 4 /2015 /dated 21st / 10 / 2015 . — In exercise of the powers conferred on me by 
Order 07413 / TTA 31/79 - 8024 / 7. 065.88 /7014 - & , fatich 8C Heat P084 of the State Election Commissioner , 
Maharashtra , I, Sheetal Teli-Ugale , Collector Raigad proposes to make the following draft order under 
sub - section ( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial 
Township Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) ( hereinafter reffered to as the said Act ) to fix for the Poladpur 
Nagar Panchayat , the number and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area 
shall be divided and to specify the ward reserved for Scheduled Caste , Scheduled Tribe , Backward 
Class of Citizen and Women ( including women belonging to the Scheduled Caste , Scheduled Tribe and 
the Backward Class of Citizen ) as the case may be , as shown in the Schedule to the draft order bearing 
No. NP /D -4 /Poladpur/ 2015 , dated 9th October 2015 , was published as required by the provision to 
sub - section ( 1 ) of Section 10 of the information of the redent of Poladpur Nagar Panchayat . 
Adjudication taken according to receving objections to the said draft . I, The Collector of Raigad District, 
in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1 ) of section 10 of the said Act, hereby makes 
the following order namely . 

Order 


WHEREAS, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , 
Konkan Division , Navi Mumbai by Government Gazette by order THICH HATT / P1-3 / 747 - / 2019 -373 / 2084 , 
farlicha Heap P084 , issued under sub - section (2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Poladpur 
Nagar Panchayat, the number of councilors to be elected and the number of seats to be reserved for 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the 
number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) as shown below : 


1 . The number of Councillors to be elected 
2 . The number of Seats to be reserved - 

(a ) for the Scheduled Castes ... 
(6 ) for the Scheduled Tribes ... 

(c ) for the Backward Class of Citizens ... 
3. The total number of seats to be reserved for women ... ... 

(Including the number of seats reserved for women belonging to 
the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ). 


4 . Out of Seats at serial number 3 , the number of seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens as shown in item at Serial Number 2 ( a ),(b ) and ( c), 
respectively , are as under 


(a ) for the Scheduled Castes ... 


(6 ) for the Scheduled Tribes ... 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
5 . Number of seats reserved for women ... 
as General category (number of seats at serial number 3 
minus number of seats at serial number 4 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


३१ 


2 . NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by order No. 1371 / 4 - 7084 / 
9 . . / 061-0 & , Grlich 3 BTTRE P084 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section 
( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchyat and Industrial Township 
Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) I, Sheetal Teli-Ugale , Collector Raigad hereby fix the number and extent 
of the wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the ward in which 
seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens and 
Women (including women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , and the 
Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this order . 

3 . This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately 
following the date of this Order. 


Schedule 


Ward Name of 
No. the ward 

if any 


Extent of the ward 


If the seat is 
reserved , for whom 
i.e. whether for S . C ., S . T . 

or for Women 
(including S . C ., women 
S . T . Women or B . C . C . 

women ). 

( 4 ) 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


001 


General (Female ) 


002 


Scheduled Caste 

(Female). 
General (Female ) 


003 


1. Partekond 
2 . Sawantkond 
3 . Ramnagar 
1. Hanuman Nagar 
2 . Savitri Nagar and Northen Part of Ambedkar Nagar 
1. Rohidas Nagar. 
2 . Northen Part of Bhairavnathnagar to Mahila 

Sabhagruha and Northen Part of that 
1. Southern Part of Bhairavnath Nagar 
2 .Northen Side of Market Ganpati 
Mandir to House of Jayant Vitthal Seth and 
North -East Part of Anand. Nagar Road. 
1. Prabhat Nagar (East ) 


004 


General 


005 


Backward Class of 
Citizens ( Female ). 


006 


General 


007 


General 


1 . Prabhat Nagar (West) 
2 . Jakhmata Nagar 
1. Northen Side of Gokul Nagar Road 
2 . Northen Side of Sainik Nagar 
1 . Southen Part of Sainik Nagar 
2 . Sainath Nagar 
1. Tambadbhuvan 


008 


General 


009 


Backward Class of 
Citizens (Female ). 


10 


10 


2. Ganeshnagar 
1. Mathgalli 
2 . Warcha Mohalla 


General (Female ) 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


Schedule — Concld . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


11 


0011 


1. Anand Nagar (East ) 


Backward Class of 
Citizens (Female ). 


0012 


1. Western Side of Bajarpeth -Sirish Sabale to Road going 

towards Anand Nagar . 


General 


2 . Shop of Mangal Prabhakar Sheth to Shop of Sirish 

Sabale and Eastern Part of Bajarpeth . 


3 . Hanuman Mandir to Shop of Manilal Shah and 

Gangamata Mandir to Shankar Mandir and Shideshwar 
Aali . 


13 


013 


Backward Class of 

Citizens. 


1. Shivajinagar ,Bajarpeth (East). 
2 . Shivajinagar , Bajarpeth (West ). 
1. Fishmarket Shivajinagar East to Captain Vikram 

More Hall . 


14 


014 


General 


015 


General (Female ) 


1 . Shivajinagar , Shop of Prabhakar Sheth to House of 

Dilip Sabale and Nana -Nani Park . 


016 


1. Shri Dewle Plot, Sahayandri Nagar to Mumbai Police 

Colony, Upto Mumbai, Goa Highway . 
1. Gadital, Aadivasiwadi, Lepracy Hospital. 


Backward Class of 

Citizens. 


017 


General ( Female ) 


Notes : 

( 1 ) The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women 
including seats reserved for Women belonging to S .C ., S . T . or B . C . C . is as per the lots drawn on 
7th October 2015 . 

( 2 ) A map of the Municipal Council showing the limits of the wards is available during office hours 
for inspection in the office of the Nagar Panchayat . 


Alibag , 
dated 21st October 2015 . 


SHEETAL TELI-UGALE , 
Collector, District Raigad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


